RNI No . MAHBIL 2012147976 
Regn. No . PCE/067/ 2013-15 
www .dgps .maharashtra .gov . in 


V 


SHAR223 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ५, अंक - ७ ] 


शुक्रवार , नोव्हेंबर ११ , २०१६ / कार्तिक २० , शके १९३८ 


[ पृष्ठे २ 


असाधारण क्रमांक 
प्राधिकृत प्रकाशन 


६ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

नमुना-१ - अ 
जिल्हा कोल्हापूर 
( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ च्या कलम १२६, पोट - कलम (४) सह भूमी संपादन अधिनियम- भूमी संपादन , पुनर्वसन 

व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ च्या कलम १९ खाली जिल्हाधिकारी यांनी 
जारी करावयाची अधिसूचना). 

अधिसूचना 
क्रमांक कार्यासन- ११ / भूसं/ आरआर- ५०७/ एलएक्यू/ स्पे /४५४ / कोल्हापूर/ ५९७/ २०१६ . ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्याच्या 
जिल्हाधिकाऱ्याने, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ 
चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे ) आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 
___ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत त्याची खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे 
घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी भूमी संपादन विशेष अधिकारी ( ११ ), कोल्हापूर यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

जिल्हा कोल्हापूर , तालुका करवीर , गाव ए वॉर्ड, कसबा करवीर 
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर 

अंदाजित क्षेत्र 


चौ . मी . 


रि. स . नं . १७५१/ १ - अ 


८७३ . ९० 


( १) 


एच -७२२- भाग एक - असा. ( पु. वि. पु.) ७- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ११, २०१६ / कार्तिक २० , शके १९३८ 

अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : 

मंजूर विकास योजना कोल्हापूर ( दुसरी सुधारित) आरक्षण क्रमांक ३३ , " प्राथमिक शाळा" मधील क्षेत्र 

संपादनाबाबत . 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : मंजूर विकास योजना, कोल्हापूर , आरक्षण क्रमांक ३३ , " प्राथमिक शाळा" ( सि . स .नं . १७५१ / १- अ पैकी 

८७३. ९० चौ . मी . संपादनाबाबत . 
समाजाला होणारे लाभ : पायाभूत सोयीसुविधा ( आर्थिक , रोजगार, पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा , इतर लाभासंबंधात ). 

___ अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नाव 

, तालुका 

..........", जिल्हा 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अनुक्रमांक 


भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर 


हेक्टर 


निरंक 


निरंक 


निरंक 

अनुसूची - चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 

निरंक 
टीप-- उक्त जमिनींच्या नकाशाचे, भूमी संपादन विशेष अधिकारी ( ११) , कोल्हापूर या कार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 


डॉ. अमित सैनी , 
जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर . 


कोल्हापूर, १० नोव्हेंबर २०१६ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


